RNI No. MAHBIL / 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 

मंगळवार , नोव्हेंबर ८, २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ [ पृष्ठे ११८, किंमत : रुपये ११. ०० 


वर्ष २, अंक ३७] 


असाधारण क्रमांक ५० 
प्राधिकृत प्रकाशन 

अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील गणेशपुरी ग्रामपंचायतीतील पाचांबा गांव पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह , वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २० जानेवारी २०१६ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी गणेशपुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी, श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

गणेशपुरी कुंड शीवाजी चौक रस्ता 
पश्चिमेस 

वन विभागाची जागा 
दक्षिणेस 

गुरुदेव सिद्धपेठ जमीन 
उत्तरेस 

वन विभागाची जागा 
__ सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( १ ) 


|or 


r 


m 


" 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक - ( को .वि . पु.) - ५०- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते. 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील दुगाड ग्रामपंचायतीतील तळयाची वाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ३० जुलै २०१६ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी दुगाड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वेस 

स . नं . प्लॉट व २९ गंगा भोईर यांची जागा 
पश्चिमेस 

सर्व्हे नं . ९५ अ ची जमीन 
दक्षिणेस 

स . नं . ९५ 
उत्तरेस 

स . नं . ९५ अ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ४ ) 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील कांबे ग्रामपंचायतीतील रायातपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ जुलै २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ६ जून २०१६ रोजी कांबे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

कांबे गावाची हद्द 
पश्चिमेस 

दयाळे गावाची हद्द 
दक्षिणेस 

कांबे गावाची हद्द 
उत्तरेस 

कांबे गावाची हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ३ ) 


| 


» 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक - ( को. वि . पु.)- ५० -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील घोटगांव ग्रामपंचायतीतील गोठवणगांव पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी घोटगाव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचेतपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

घोटगांव हद्द , महालुगे गावाची हद्द व नवीन 

गोठन गावाची हद्द 
पश्चिमेस 

स .नं .१३९ रिझर्व्ह फॉरेस्ट 
दक्षिणेस 

स .नं .१३९ रिझर्व्ह फॉरेस्ट 
उत्तरेस 

पेंढरीपाडा हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


0 


< 


| 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील दुगाड ग्रामपंचायतीतील चोंढीचीवाडी पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ६ जून २०१६ रोजी दुगाड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

स . नं . ६० व ५९ / १ हरीरामा नगर 
पश्चिमेस 

स.नं .६० उरलेली जमीन, गुरचरण 
दक्षिणेस 

सर्व्हे नं . ६० पै . 
उत्तरेस 

सर्व्हे नं . ६६ व १५२ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ३ ) 


| 


» 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


न 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील गणेशपुरी ग्रामपंचायतीतील भिमेश्वर नित्यानंद गाव पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० जानेवारी 
२०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी गणेशपुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 
पूर्वस 

वन विभागाची जागा 
पश्चिमेस 

भिवाळी गांव हद्द 
दक्षिणेस 

वन विभागाची जमीन 
उत्तरेस 

तानसा नदी 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ४ ) 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि, ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील खरीवली ग्रामपंचायतीतील आदिवासीपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ ऑगस्ट २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ६ जून २०१६ रोजी खरीवली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि, त्याअर्थी, मी , श्री. प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस कृष्णा सखाराम पाटील यांची मोकळी जमीन व ओहळ 
पश्चिमेस 

ग्रामपंचायत कार्यालय वांगनवाडी 
दक्षिणेस 

अंबाडी दाभाड रस्ता व स .नं . १/ १६ पै . 
उत्तरेस 

गजानन वाळकु पाटील यांची खाजगी मालकी 

जमीन स.नं . १/ ६ड 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


| 


। 


। 


। 


mr 


। 


। 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि, ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील गणेशपुरी ग्रामपंचायतीतील नित्यानंद कॉलनी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी गणेशपुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि, त्याअर्थी, मी, श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचेतपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


( २ ) 


( ४ ) 


पूर्वस 

तानसा नदी 
पश्चिमेस 

गुरुदेव सिद्धपेठ जमीन 
दक्षिणेस 

वन विभागाची जागा 
उत्तरेस 

मालकी हक्काची जमीन 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि , ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील खरीवली ग्रामपंचायतीतील नदीचापाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ७ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ६ जून २०१६ रोजी खरीवली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) __ ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

दाभाड अस्नोली रस्ता 
पश्चिमेस 

स .नं . ७३ गणेश भाऊ पाटील यांची जमीन व 

सैतानी नदी 
दक्षिणेस 

स. नं . ७२ अंबाडी दाभाड रस्ता 
उत्तरेस 

स. नं . ७३ गणेश भाऊ पाटील यांची जमीन 
___ सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


| 


W 


< 


| 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक - ( को .वि . पु.) - ५० - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि, ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील गणेशपुरी ग्रामपंचायतीतील उसगांव बंधारा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह , वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० जानेवारी २०१६ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी गणेशपुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि, त्याअर्थी, मी , श्री. प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वस 

उसगांव बंधारा तलाव 
पश्चिमेस 

वन जमीन 
दक्षिणेस 

वन जमीन 
उत्तरेस 

उसगांव गांव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ४ ) 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


N 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील गणेशपुरी ग्रामपंचायतीतील टोकरविरा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी गणेशपुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

वन विभागाची जागा 
पश्चिमेस 

सायवन गावाची हद्द सुरू 
दक्षिणेस 

उसगांव गांव 
उत्तरेस 

तानसा नदी 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ३ ) 


| 


» 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक - ( को .वि .पु.)- ५० -२अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते. 

___ आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील दुगाड ग्रामपंचायतीतील केळीचीवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह , वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३० जुलै २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी दुगाड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( २ ) 
पूर्वस 

स .नं . १२९ वनखात्याची जमीन 
पश्चिमेस 

स .नं . १२९ वनखात्याची जमीन प्लॉट 
दक्षिणेस 

स. नं . १४ व १५ 
उत्तरेस 

स .नं . १२९ वनखात्याची जमीन व स.नं . १७ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ३ ) 


( ४ ) 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील गणेशपुरी ग्रामपंचायतीतील श्रीदत्तगुरु भिवालीगांव पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० जानेवारी 
२०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी गणेशपुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

वन विभागाची जागा 
पश्चिमेस 

उसगांव शीव 
दक्षिणेस 

वन जमीन 
उत्तरेस 

तानसा नदी 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ३ ) 


| 


» 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील गणेशपुरी ग्रामपंचायतीतील दळेकरपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि , ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी गणेशपुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 
पूर्वस 

वज्रेश्वरी गावाची शीव 
पश्चिमेस 

वन विभागाची जमीन 
दक्षिणेस 

वन विभागाची जमीन 
उत्तरेस 

अंबाडी शिरसाड रोड 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील मोहिली ग्रामपंचायतीतील बोरीचा गांव पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि , ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी मोहिली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

मोहिली ख. गावठाण 
पश्चिमेस स.नं.१ व १५२ दत्तात्र बाळकु पाटील यांची मालकी 
दक्षिणेस स .नं. १ व १३० मालकी हक्क चंद्रकांत गेंडू जाधव 
उत्तरेस 

स.नं . १४७ मालकी मंगेश सजन म्हात्रे 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


| 


» 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील मालबीडी ग्रामपंचायतीतील सुर्यानगर पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ६ जून २०१६ रोजी मालबीडी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


( २ ) 


( ४ ) 


पूर्वस 

कातकरी वाडी 
पश्चिमेस 

ग्रामपंचायत कार्यालय 
दक्षिणेस 

सुर्यानगर 
उत्तरेस 

आदिवासी पाडा 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


१७ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील गाणे फिरींगपाडा ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी गाणे फिरींगपाडा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

टेंभवली खारबांव रस्ता 
पश्चिमेस 

स .नं . १४९ ची रिझर्व्ह वन खात्याची जमीन 
दक्षिणेस 

स .नं . १२४ व १२७ ची जमीन 
उत्तरेस 

स.नं . १४ व १५ ची जमीन 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ३ ) 


| 


। 


। 


। 


। 


» 


। 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक - ( को .वि . पु.) - ५०- ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील वर्जेश्वरी ग्रामपंचायतीतील वर्जेश्वरी कॉलनी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १४ जुलै २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ६ जून २०१६ रोजी वर्जेश्वरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वस 

मौजे अकलोली गावाची शीव 
पश्चिमेस 

स.नं . २५ व २६ ची हद्द 
दक्षिणेस 

गणेशपुरीकडे जाणारा रस्ता 
उत्तरेस 

स.नं . २४ व अकलोली गणेशपुरी रस्ता 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


१९ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील घोटगांव ग्रामपंचायतीतील पीरगांव पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी घोटगांव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

मोरया डोंगर स.नं . १३८ 
पश्चिमेस 

स.नं. १३९ रिझर्व्ह फॉरेस्ट 
दक्षिणेस 

दुगाड गावाची शीव 
उत्तरेस 

गोठवणगावची शीव व घोटगांवची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


| 


। 


। 


। 


। 


» 


। 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक - ( को .वि .पु.) - ५० - ३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील पालखने ग्रामपंचायतीतील कृष्णानगर पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह , वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ६ जून २०१६ रोजी पालखने ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


( २ ) 


( ४ ) 


पूर्वस 

हिवाळी कोशिंबे 
पश्चिमेस 

भिवंडी वाडा धोंड वडवली महामार्ग 
दक्षिणेस 

महापोली गावाची शीव 
उत्तरेस 

स .नं . ३६ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


२१ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


N 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील पिळंझे ग्रामपंचायतीतील काथोडगांव पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी पिळंझे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

स .नं . १४९ किशोर रामचंद्र पिंगळे 
पश्चिमेस 

स .नं . १०८ सिताबाई रामु नडगे 
दक्षिणेस 

स .नं. ६८ यशवंत बासु पोटे 
उत्तरेस 

स .नं . २८ राधे कृष्णा घोडविंदे 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ३ ) 


| 


। 


। 


। 


। 


» 


। 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते. 

___ आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील दुगाड ग्रामपंचायतीतील गद्रयाचीवाडी पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ जुलै २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे , 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी दुगाड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे, 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 
पूर्वस 

स.नं. १५०अ ची जमीन सुभाष पाठारी 
पश्चिमेस 

स.नं . १२० वनखाते 
दक्षिणेस 

स .नं . १२२अ संतोष विष्णु शेलार 
उत्तरेस 

स.नं . १२८ व १२० वन जमीन प्लॉट 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ३ ) 


( ४ ) 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


२३ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील पारीवली ग्रामपंचायतीतील खुलातपाडा, धुलसाडापाडा, उंबरपाड , नाकदेपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा 
समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ 
प्रमाणे दिनांक ४ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि , ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ६ जून २०१६ रोजी पारीवली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

स.नं . ६६ व कवाड बु ची सिमा 
पश्चिमेस 

स .नं . ४० 
दक्षिणेस 

स .नं . २१, २५, १६, ०३, ३८ , ४४ 
उत्तरेस 

स.नं . ५९, ५८ , १७, १८ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ३ ) 


| 


» 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि, ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील बोरशेती ग्रामपंचायतीतील पोंढयाचापाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ९ जून २०१६ रोजी बोरशेती ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 
पूर्वस 

स .नं . १०६, ९८ , १५ ची हद्द 
पश्चिमेस 

आसनगावची शीव 
दक्षिणेस 

स .नं . ९३, ९९, १०० व भातसा नदी पात्र 
उत्तरेस 

कळंभेगावाची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ४ ) 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


२५ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचेउपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि, ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील दहिवली ग्रामपंचायतीतील मसणेपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जानेवारी २०१६ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक १० जून २०१६ रोजी दहिवली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

गट नं . २२९ व भागदळ गावाची हद्द 
पश्चिमेस 

___ काळु नदी 
दक्षिणेस 

गट नं. ११४ भागदळ गावाची हद्द 
उत्तरेस 

मौजे टेंभरे गावाची हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


| 


» 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक - ( को .वि .पु.) - ५०- ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील वरस्कोळ ग्रामपंचायतीतील कुंभईपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग भिवंडी यांनी दिनांक ८ जून २०१६ रोजी वरस्कोळ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 
पूर्वस 

वरस्कोळ गावाची शीव 
पश्चिमेस 

बेंडकोन गावाची शीव 
दक्षिणेस बबन दत्तु धानके यांची स.नं. २९ ची खाजगी जागा 
उत्तरेस 

अजनुप गावाची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ३ ) 


( ४ ) 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


२७ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील साकुर्ली ग्रामपंचायतीतील कुंडाचीवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ६ जून २०१६ रोजी साकुर्ली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

मौजे डेहणे गावाची शीव व स .नं . २४५ 
पश्चिमेस 

मौजे चौंढे बु. गावाची शीव व स.नं . ३४६ 
दक्षिणेस 

स.नं . २५९ 
उत्तरेस 

चौंढे बु. गावाची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


| 


» 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक - ( को . वि . पु.) - ५० - ४अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील मानेखिंड ग्रामपंचायतीतील साखरवाडी पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह , वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मानेखिंड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 
पूर्वस 

टेंभुर्ली गावाची शीव 
पश्चिमेस 

सर्व्हे नं . ८७ ची हद्द 
दक्षिणेस 

स. नं . ४९ ची हद्द 
उत्तरेस 

गावठाण आंबेखोर 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ४ ) 


कोंकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील शेलवली ( बा ) ग्रामपंचायतीतील कातकरीवाडी नंबरचीवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३० 
जुलै २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी शेलवली ( बा ) ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा/ वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
___ सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ४ ) 
पुर्वेस 

शिळ गावाची हद्द कब्रस्तान 
पश्चिमेस 

गावठाण शेलवली ( बा ) व जिल्हा परिषद शाळा 
दक्षिणेस 

काळु नदी 
उत्तरेस 

बाभळे गावाची हद्द 
___ सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( १ ) 


wrm| 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील टेंभा ग्रामपंचायतीतील आंबिवली जांभुळपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ ऑगस्ट 
२०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ८ जून २०१६ रोजी टेंभा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 
पूर्वस 

संरक्षित वन स.नं . २४६ 
पश्चिमेस 

सर्वे नं . २४४ 
दक्षिणेस 

सर्व्हे नं . २४४ व भोसपाडा 
उत्तरेस 

सर्व्हे नं . २४५ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ३ ) 


( ४ ) 


कोंकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- V 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचेउपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि , ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील सारमाळ ग्रामपंचायतीतील शिगेंपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ मार्च २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ९ जून २०१६ रोजी सारमाळ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

स .नं . १५६ ची हद्द 
पश्चिमेस मौजे कासणे गावाची शीव व फ . प्रो . फॉरेस्ट १२१ लागून 
दक्षिणेस 

गावठाण सारमाळ 
उत्तरेस 

मौजे दहागावची शीव व स.नं . १२७ ची हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ३ ) 


| 


» 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि, ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील आवारे ग्रामपंचायतीतील पाल्हेरीपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ जानेवारी २०१६ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ९ जून २०१६ रोजी आवारे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे ; 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ३ ) 
पूर्वेस 

स.नं . २३९ 
पश्चिमेस 

स. नं . २५२ 
दक्षिणेस 

स. नं . २२८ 
उत्तरेस 

स.नं . १९५ उ. प्रो . फॉरेस्ट हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( २ ) 


( ४ ) 


कोंकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- V 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि, ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील खातीवली ग्रामपंचायतीतील वारलीपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ ऑगस्ट २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ९ जून २०१६ रोजी खातीवली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

सखाराम वड यांची खाजगी जमीन व वनखाते जमीन 
पश्चिमेस 

वनखात्याची जमीन 
दक्षिणेस 

हॉस्पीटल कंपाऊंड 
उत्तरेस 

राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ३ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ३ ) 


| 


» 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक -( को .वि. पु.)- ५० - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि , ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील सारमाळ ग्रामपंचायतीतील कातकरीवाडी पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ मार्च २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ९ जून २०१६ रोजी सारमाळ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( २ ) 
पूर्वस 

सर्वे नं . ३०९ 
पश्चिमेस 

मौजे कासणे गावाची शीव 
दक्षिणेस 

सर्व्हे नं . २३० व २२९ 
उत्तरेस 

स नं . ३१५ व ३१६ . 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ३ ) 


कोंकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


३५ 


अनुसूची- V 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचेउपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि , ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील बोरशेती ग्रामपंचायतीतील लोभीपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि , ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ९ जून २०१६ रोजी बोरशेती ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

ओहोळ नाला 
पश्चिमेस 

आसनगावची शीव 
दक्षिणेस 

सर्वे नं . ९६ ची हद्द 
उत्तरेस 

मौजे कळंभे गावाची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


| 


» 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक - ( को .वि . पु.) - ५० - ५अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- V 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि, ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील चेरपोली ग्रामपंचायतीतील धोडीपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि , ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ९ जून २०१६ रोजी चेरपोली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी, प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ३ ) 
पूर्वस 

कुंदे गावाची शीव 
पश्चिमेस 

गट नं . ३१९ 
दक्षिणेस 

शहापूर गावाची शीव व गट नं . ३१९ 
उत्तरेस 

गट नं . ३१९ मधील क्षेत्र 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( २ ) 


( ४ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


३७ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि, ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील टेंभरे ग्रामपंचायतीतील मोहपाडा कातकरी वाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधिचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ जुलै २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक १० जून २०१६ रोजी टेंभरे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी, प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

स. नं . २२३ 
पश्चिमेस 

मौजे दहिवली गावाची हद्द 
दक्षिणेस 

स. नं . २७५ 
उत्तरेस 

स . नं . १९८ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ३ ) 


| 


। 


। 


। 


। 


» 


। 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि , ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील भावसे ग्रामपंचायतीतील घरटनपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधिचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ जून २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि , ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ८ जून २०१६ रोजी भावसे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी, प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


( २ ) 


( ४ ) 


पूर्वस 

राखीव वन 
पश्चिमेस 

संरक्षित वन सर्व्हे नं . ६३ व ५२ 
दक्षिणेस 

स नं . २० व ४१ 
उत्तरेस 

मौजे भावसे गावाची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ ३९ 

अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधिचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधिचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि , ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील चेरपोली ग्रामपंचायतीतील लाखनपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि , ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडीविभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ९ जून २०१६ रोजी चेरपोली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

शहापूरची शीव 
पश्चिमेस 

गट नं . ३२६ व ३२४ , ३३९ 
दक्षिणेस 

गट नं . ३१६ 
उत्तरेस 

गट नं . ३१९ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


| 


। 


। 


। 


। 


» 


। 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधिचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधिचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि , ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील वरस्कोळ ग्रामपंचायतीतील डोंगरीपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ जून २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ८ जून २०१६ रोजी वरस्कोळ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी, प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 
पूर्वस 

मुंबई नाशिक महामार्ग 
पश्चिमेस 

पिंपळपाडा गावाची शीव 
दक्षिणेस 

खर्डी गावाची शीव 
उत्तरेस 

वरस्कोळ गावाची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ३ ) 


( ४ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि, ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील कळमगाव ग्रामपंचायतीतील सावरोली डेपोपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि , ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ८ जून २०१६ रोजी कळमगाव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी, प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

आटगांव तानसा रस्ता 
पश्चिमेस 

सर्व्हे नं . ३३५ ची हद्द 
दक्षिणेस 

सर्व्हे नं . ३७८ ची हद्द 
उत्तरेस 

सर्व्हे नं . २१ ची हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


| 


। 


। 


। 


। 


» 


। 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक -( को .वि. पु.) - ५० - ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि , ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील बोरशेती ग्रामपंचायतीतील देवाचापाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि , ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ९ जून २०१६ रोजी बोरशेती ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी, प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वस 

बोरशेती खु., गावाची शीव 
पश्चिमेस 

आसनगावाची शीव 
दक्षिणेस 

बोरशेती खु. गावची शीव 
उत्तरेस 

कळंभे गावाची शीव. 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ४ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


४३ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील नडगाव ( जा ) ग्रामपंचायतीतील साखरपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ जून २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी नडगाव ( जा ) ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
__ सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

सर्व्हे नं . १०७ 
पश्चिमेस 

उ. प्रो . फॉरेस्ट ३३२ 
दक्षिणेस 

लेनाड बु. ची हद्द 
उत्तरेस 

सर्वे नं . ११७ ची हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


wrm| 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक - ( को .वि . पु.)- ५० - ६अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - V 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील आवाळे ग्रामपंचायतीतील जांभुळपाडा- बेरशिंगापाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह , वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ जून 
२०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ९ जून २०१६ रोजी आवाळे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी, प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

सावरोली गावाची हद्द 
पश्चिमेस 

आवाळे गावाची हद्द व वनखाते 
दक्षिणेस 

सावरोली गावाची हद्द 
उत्तरेस 

वाढुचापाडा, स. नं . ९६ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


u 


< 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


४५ 


अनुसूची- V 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील अघई ग्रामपंचायतीतील सावरदेव पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग भिवंडी यांनी दिनांक ८ जून २०१६ रोजी आवाळे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

नाला ५० मीटर 
पश्चिमेस 

नाला २०० मीटर 
दक्षिणेस 

वनखात्याची झाडे झाडोरा 
उत्तरेस 

अघई आटगांव रस्ता 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


| 


। 


। 


। 


। 


» 


। 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील शिरगाव ग्रामपंचायतीतील सोनारशेत पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक १० जून २०१६ रोजी शिरगाव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी, प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वस 

कुडशेत गावाची शीव 
पश्चिमेस 

उ. प्रो . फॉरेस्ट, स. नं . २१ 
दक्षिणेस 

उ . प्रो. फॉरेस्ट , स. नं. ३४ 
उत्तरेस 

कुडशेत गावाची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ४ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


४७ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील वरस्कोळ ग्रामपंचायतीतील अंबाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ सप्टेंबर २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ८ जून २०१६ रोजी वरस्कोळ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

मौजे पिंपळपाडा गावाची शीव 
पश्चिमेस 

सर्वे नं . १९ 
दक्षिणेस 

मौजे घाणेपाडा गावाची शीव 
उत्तरेस 

मौजे अजनुप गावाची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


| 


। 


। 


। 


। 


» 


। 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील मळेगांव ग्रामपंचायतीतील कुंडवाडी ( कुडशेत ) पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मळेगांव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 
पूर्वेस 

सर्व्हे नंबर ५५ ची हद्द 
पश्चिमेस 

सर्व्हे नंबर ५४ ची हद्द 
दक्षिणेस 

सर्व्हे नंबर ६६ ची हद्द 
उत्तरेस 

सर्व्हे नंबर ६६ ची हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ३ ) 


( ४ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचेउपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील मानेखिंड ग्रामपंचायतीतील कवटेवाडी पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ जुलै २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मानेखिंड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

सर्व्हे नंबर ९५ / २ उ. प्रा . फॉरेस्ट 
पश्चिमेस 

सर्व्हे नंबर ११ 
दक्षिणेस 

सर्वे नंबर १८ उ. प्रा . फॉरेस्ट 
उत्तरेस 

खराडे गावाची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


| 


। 


। 


। 


। 


» 


। 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक - ( को . वि . पु. ) - ५० - ७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील आवाळे ग्रामपंचायतीतील वाढुचापाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ जून २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ९ जून २०१६ रोजी आवाळे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वस 

सावरोली गावाची हद्द व स .नं . ५६ 
पश्चिमेस 

आवाळे गावाची हद्द व स.नं . ९६ 
दक्षिणेस 

आफीसपाडा हद्द व स.नं. ७७ 
उत्तरेस 

कराडे गावाची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

__ आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील ढाकणे ग्रामपंचायतीतील चिंध्याचीवाडी पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह , वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी ढाकणे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

मौजे काथळा गाव 
पश्चिमेस 

मौजे ढाकणे गाव 
दक्षिणेस 

मौजे ढाकणे पैकी धुपारवाडी 
उत्तरेस 

मौजे फुगाळेची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


( ३ ) 


| 


। 


। 


। 


। 


» 


। 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक - ( को .वि . पु. ) - ५० - ७अ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

__ आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील शिरगाव ग्रामपंचायतीतील शेलवलेपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक १० जून २०१६ रोजी शिरगाव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ .क्र . 


हद्दीचे तपशील 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 
नेहरोली गावची शीव 
लघु पाटबंधारे पाईपलाईन स . नं . १४२ 

स . नं . १३८ पै . 
स . नं . १३२ उ. प्रो . फॉरेस्ट 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- V 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचेउपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील धामणी ग्रामपंचायतीतील हऱ्याचापाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ जून २०१६ रोजी धामणी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


( १ ) 


अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

धामणी खर्डी गावाची शीव 
पश्चिमेस 

बाळु हरी घरत स. नं. १०१ यांची खाजगी जागा 
दक्षिणेस भाऊ तुकाराम शेळके व इतर स. नं. ६५ ची खाजगी जमीन 

उत्तरेस ___ महाराष्ट्र शासन वन विभाग स. नं . ५६ ची हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील आवाळे ग्रामपंचायतीतील बोरीचापाडा- पत्र्याचापाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० जून 
२०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ९ जून २०१६ रोजी आवळे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ .क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

आफीसपाडा गावाची शीव 
पश्चिमेस 

रिझर्व्ह फॉरेस्ट 
दक्षिणेस 

रिझर्व्ह फॉरेस्ट आवाळे गावाची शीव 
उत्तरेस 

शाळेच्या पाड्याची शीव स.नं . २२६ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील उंभ्रई ग्रामपंचायतीतील कातकरीपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह , वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी उंभ्रई ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ. क्र . 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


पाण्याचा प्रवाह नाला 
किन्हवली शहापूर रस्ता 
खाजगी जमीन स. नं. १२० 
मौजे बेडीसगावची शीव 


दक्षिणेस 
उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील भावसे ग्रामपंचायतीतील भुसारेपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २८ जून २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ८ जून २०१६ रोजी भावसे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ३ ) 
पूर्वेस 

सर्व्हे नं . ६३ राखीव वन 
पश्चिमेस 

सर्व्हे नं . ३४ , ३५ 
दक्षिणेस 

सर्वे नं . ४७ व ५२ 
उत्तरेस 

मौजे भावसे गावाची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( २ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील शिरगाव ग्रामपंचायतीतील इंदिरावाडी पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक १० जून २०१६ रोजी शिरगाव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

जांभे धरण स. नं . १६६ 
पश्चिमेस 

सर्व्हे नं . १४२ 
दक्षिणेस 

सर्वे नं . १४४ 
उत्तरेस 

सर्वे नं . १७३ केरू भाऊ शेलवले 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक -( को .वि. पु.) - ५० - ८ 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील भावसे ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा ( खोस्ते ) पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ जून २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ८ जून २०१६ रोजी भावसे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ. क्र . 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 
डोंगर ( रांजण्या ) राखीव वन 
सर्व्हे नं . ४६ व पाईपलाईन 

राखीव वने 
सर्व्हे नं . ३७ 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, शहापूर तालुक्यातील सारंगपुरी ग्रामपंचायतीतील खांडीचापाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ जून २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी सारंगपुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


( ३ ) 


अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

सारंगपुरी गाव 
पश्चिमेस 

सरलांबे गावाची हद्द 
दक्षिणेस 

मुमरी नदी 
उत्तरेस 

वनखात्याची जागा स. नं . ६७५ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक - ( को .वि .पु.) - ५० - ८अ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील कुहे ग्रामपंचायतीतील भिलपोंडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ जून २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी कुहे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) __ ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

स . नं . २२ व २३ 
पश्चिमेस 

फणसपाडा व स. नं . ९६ / १ खाजगी स. नं . ७१/ १ 
दक्षिणेस 

मढवीपाडा स. नं . १९ 
उत्तरेस 

वन खात्याचा स . नं . ९६/ १, स . नं . १४ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील कुहे ग्रामपंचायतीतील खिंडपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ जून २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी कुहे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 
वनखात्याचा स . नं . १८३ 
वनखात्याचा स . नं . १८३ 

वनखात्याचा स . नं . १८३ 
काजुपाडा वनखात्याचा स . नं . १८३ व स. नं . ११२ प्लॉट नं . ११ 


दक्षिणेस 
उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि, ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील कुहे ग्रामपंचायतीतील मढवीपाडापाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह , वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी कुहे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि, त्याअर्थी, मी , श्री. प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


गरारपाडा व स . नं . ४१ / १ व १४० / २ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


सागवाडी सर्व्हे नं . १७ / ४ 


दक्षिणेस 


भंडारपाडा व स. नं . १३६ / १० 

भिलपोंडा व स. नं . १९ 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


६३ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचेउपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि , ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील कुहे ग्रामपंचायतीतील गरारपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह , वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ मार्च २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी कुहे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि, त्याअर्थी, मी , श्री. प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

वनखात्याचा स . नं . ९९ / १ 
पश्चिमेस 

मढवीपाडा गावाची हद्द, स. नं . ४१/१ व ४१ / २ 
दक्षिणेस भंडारपाड्यातून वाहणारा मोठा नाला, शेगटपाडा व स. नं . १३७/ २ 
उत्तरेस 

वनखात्याचा स . नं . ९९ / १ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि, ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील कुहे ग्रामपंचायतीतील सागवाडी पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० जून २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी कुहे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि, त्याअर्थी, मी , श्री. प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


स . नं . ९ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


वनखात्याचा सर्व्हे नं . ११०७ व स . नं . १८२/ १ 


दक्षिणेस 


सर्व्हे नं . १/ १ 


उत्तरेस 


वनखात्याचा स . नं . ११०६ व १८२/ १ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि, ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील चिंचवली ग्रामपंचायतीतील आदिवासीवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी चिंचवली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि, त्याअर्थी, मी , श्री. प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ. क्र . 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


कुसारपुरकडे जाणारा रस्ता व स. नं . ७२ 

अंबाडी एकसाल रस्ता 

दमडा नदी 
तानस नदी व स . नं . ३९ 


दक्षिणेस 
उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक -( को .वि . पु.)- ५० - ९ 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील वारेट ग्रामपंचायतीतील चिंचपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी वारेट ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि, त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ .क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

स . नं . २७ 
पश्चिमेस 

स . नं . ३७ व ३५ भिवंडी वाडा रस्ता 
दक्षिणेस 

स . नं . ३५ 
उत्तरेस 

स . नं. ३७ गणेशपुरी व अंबाडीकडे जाणारा रस्ता 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ ६७ 

अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती बंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

__ आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील कुहे ग्रामपंचायतीतील भंडारपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ मार्च २०१६ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांनी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी कुहे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ. क्र . 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


भंडारपाडा स्मशानभूमी हद्द 
शेगटपाडा गावाटी हद्द स . नं . ६४ व ६५ 

स . नं . १८३ 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


स . नं . ५८ व ५८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक - ( को .वि .पु.) - ५० -९अ 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील कुहे ग्रामपंचायतीतील फणसपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ जून २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी कुहे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ. क्र . 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 
भिलपोंडा व स. नं . १७/ १अ 
सागवाडी वनखाते सर्व्हे नं . १८२/ १ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


मढवीपाडा स . नं . ३ , १२ / १ 


उत्तरेस 


वनखाते स . नं . १८२/ १ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील कुहे ग्रामपंचायतीतील शेगटपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी कुहे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ . क्र . 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


स . नं . ७३/ १ 
स . नं . ८०/ १ 
स . नं . ७८ 


दक्षिणेस 
उत्तरेस 


स . नं . ६८ / २ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील कुहे ग्रामपंचायतीतील गोधावलीपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी कुहे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ. क्र . 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 
मोठा नाला व चिंबीपाडा गावाची हद्द स . नं . ३३ 

वनखाते रा. नं . ९९ / १ व स . नं . ३२ 
वनखाते स. नं . ९९ / १ व नाला 

वनखाते स . नं . ९९ / १ 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


७१ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील वज्रेश्वरी ग्रामपंचायतीतील वज्रेश्वरीपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी वज्रेश्वरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ. क्र . 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


वनखात्याचा स. नं . ३८ 
स . नं . २ व ४ ची हद्द स . नं . ३८ ची हद्द 


दक्षिणेला वनखात्याचा स . नं . ३८ ची हद्द 


दक्षिणेस 
उत्तरेस 


वसई अंबाडी रस्ता 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील कुहे ग्रामपंचायतीतील टेपाचापाडा, पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी कुहे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 
जि . प. शाळा, सागवाडी व स . नं . १५२/१अ 

वनखाते व खाजगी स . नं . १६१ / १ 
गावदेवी मंदिर व स . नं . १६१ /१क 

सागवाडी स. नं . १६१ 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचेउपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील वर्जेश्वरी ग्रामपंचायतीतील आसरानगर पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह , वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी वर्जेश्वरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

स.नं . ३५ व स . नं . ३६ ची हद्द 
पश्चिमेस 

वनखाते स . नं . ३६ ची हद्द 
दक्षिणेस 

मौजे अकलोली गावाची हद्द 
उत्तरेस 

गणेशपुरी- अंबाडी व स. नं. ३४ ची हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक - ( को .वि . पु.) - ५०-१० 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील चिंबीपाडा ग्रामपंचायतीतील सवारीगाव पाडा/ वस्ती /पाड्याचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ रोजी चिंबीपाडा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

वारणा नदी 
पश्चिमेस 

वनखात्याचा सर्व्हे नं . १०३/१अ 
दक्षिणेस 

वारणा नदी 
उत्तरेस 

वनखात्याचा सर्व्हे नं . १०३/१अ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील माळ ग्रामपंचायतीतील लाकुडपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी चिंबीपाडा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ. क्र . 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 
काळु नदी 
सुकाळवाडी हद्द 

फॉरेस्ट 
फॉरेस्ट व नाला 


दक्षिणेस 
उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक - ( को .वि .पु.) - ५० -१०अ 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील माळ ग्रामपंचायतीतील भांगवाडी पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ मे २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी माळ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ . क्र . 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 
रि . फॉ . स . नं . १९६ 
माळ गावची हद्द 

काळु नदी 
उ. प्रो . फॉ . १८४ 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


७७ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते. 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील वाल्हीवरे ग्रामपंचायतीतील कोंभळपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजी वाल्हीवरे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

सह्याद्री पर्वत रांगा, जुन्नर तालुका हद्द 
पश्चिमेस 

सावर्णे गाव शीव 
दक्षिणेस 

माळशेज घाट , काळु नदी 
उत्तरेस 

वाल्हीवरे गाव शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते. 
____ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील न्याहाडी ग्रामपंचायतीतील पायरवाडी पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजी न्याहाडी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि, त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ .क्र . 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 
वैतागवाडी हद्द 
खुटल ( बा ) गाव हद्द 
न्याहाडीपाडा हद्द 
वनविभाग हद्द 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ ७९ 

अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील पन्हे ग्रामपंचायतीतील पिंपळघरवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक १५ मार्च २०१६ रोजी पन्हे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर | 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

उ. प्रो . फॉ . स. नं . २६ ची हद्द 
पश्चिमेस 

उ. प्रो . फॉ . स. नं .१७अ ची हद्द 
दक्षिणेस 

मौजे- आल्याणी गावाची हद्द, धसई नाला हद्द 
उत्तरेस 

खाजगी स. नं . १४ ची हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते. 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील चाफे ग्रामपंचायतीतील शिरवाडी पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक १५ मार्च २०१६ रोजी चाफे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ. क्र . 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


दहिगाव हद्द 
धसई गाव हद्द 
धसई गाव हद्द 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


एकलहरे गाव हद्द 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील कळंबाड ( भो ) ग्रामपंचायतीतील कातकरीवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक १५ मार्च २०१६ रोजी कळंभाड ( भो ) ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री. प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

कळंबाड ( भो ) गाव हद्द 
पश्चिमेस 

धसई- कळंबाड रस्ता 
दक्षिणेस 

स . नं . २९ 
उत्तरेस 

स . नं . २० 


( १ ) 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक - ( को .वि. पु.)- ५० - ११ 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


ना 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील दहिगाव- चाफे ग्रामपंचायतीतील किरणपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक १५ मार्च २०१६ रोजी दहिगाव- चाफे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा / वस्ती/पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ. क्र . 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


दहिगाव हद्द 
शिरगाव हद्द 


दक्षिणेस 

धसई- पळू रस्ता 
उत्तरेस 

एकलहरे गाव हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील खापरी ग्रामपंचायतीतील वैतागवाडी पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १ मे २०१५ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजी खापरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

वन विभाग स. नं . ११८ 
पश्चिमेस 

कणकविरा नदी , खापरी गाव हद्द 
दक्षिणेस 

खाजगी स. नं. ५३ (नवजीवन ट्रस्ट ) 
उत्तरेस 

खाजगी स. नं . ५७ ( नवजीवन ट्रस्ट ) 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक - ( को .वि . पु.) - ५० - ११अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील कासगाव ग्रामपंचायतीतील कासगावपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक १५ मार्च २०१६ रोजी कासगाव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ .क्र . 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


खुटल गाव हद्द 
डोईफोडी नदी 
डोईफोडी नदी 
कासगाव गावाची हद्द 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ ८५ 

अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील न्याहाडी ग्रामपंचायतीतील वैतागवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजी न्याहाडी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

वाल्हीवरे (कुंभाळे हद्द ) 
पश्चिमेस 

पायवाडी हद्द ( स . नं . ९६ ) 
दक्षिणेस 

न्याहाडी गाव हद्द 
उत्तरेस 

मेर्दी गाव हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील इंदे ग्रामपंचायतीतील कातकरीवाडी पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक १५ मार्च २०१६ रोजी इंदे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ .क्र . 


हद्दीचे तपशील 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 
खाजगी स . नं . १४४ 
खाजगी स . नं . १६६ 
ओहळ व मानगाव हद्द 
खाजगी स . नं . १४३ 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील इंदे ग्रामपंचायतीतील माणगाव कातकरीवाडी पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक १५ मार्च २०१६ रोजी इंदे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा/ 
वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ . क्र . 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


खाजगी स. नं . १३५ हद्द 

खाजगी स . नं . ११६ हद्द 
खाजगी स. नं. १३३ हद्द व मुरबाडी नदी 

खाजगी स . नं . १४६ हद्द 


दक्षिणेस 
उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील फांगुळगव्हाण ग्रामपंचायतीतील वाघवाडी पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ११ डिसेंबर २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजी फांगुळगव्हाण ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे . 


चा 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

___ आणि त्याअर्थी, मी, श्री. प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

काळु नदी 
पश्चिमेस 

कोंभळपाडा हद्द 
दक्षिणेस 

कोंभळपाडा हद्द 
उत्तरेस 

थितबी गाव हद्द 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते. 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील झाडघर ग्रामपंचायतीतील डोंगरवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी झाडघर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी, श्री . प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

भोईरवाडी हद्द ( खाजगी स . नं . ३६ ) 
पश्चिमेस 

झाडघर गाव हद्द ( खाजगी स. नं . ३५ ) 
दक्षिणेस 

शिसेवाडी हद्द ( खाजगी स. नं. ४१ ) 
उत्तरेस 

करपटवाडी हद्द ( खाजगी स. नं . ३१ ) 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक - ( को .वि. पु.)- ५० - १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते. 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील वाल्हीवरे ग्रामपंचायतीतील केळेवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ डिसेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजी वाल्हीवरे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ . क्र . 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 


( ३ ) 


पूर्वेस 

सह्याद्री पर्वत 
पश्चिमेस 

मोधळवाडी मेर्दी गाव हद्द 
दक्षिणेस 

वाल्हीवरे गाव हद्द 
उत्तरेस 

सह्याद्री पर्वत अकोला तालुका हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील वाल्हीवरे ग्रामपंचायतीतील कुंभाळे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजी वाल्हीवरे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ. क्र . 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 
वाल्हीवरे गाव हद्द 

न्याहाडी गाव हद्द 
काळु नदी व फांगुळगव्हाण चिंचवाडी हद्द 

धारखिंड मेर्दी गाव हद्द 


दक्षिणेस 
उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक - ( को .वि .पु. ) - ५० - १२अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील उमरोली बु. ग्रामपंचायतीतील उमरोलीपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी उमरोली बु. ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा/ वस्ती/पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे . 


चा 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

___ आणि त्याअर्थी, मी, श्री. प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

फॉरेस्ट गट नं . ५६ हद्द 
पश्चिमेस 

खाजगी गट नं . ७१, ७२, ७३ हद्द 
दक्षिणेस 

खाजगी गट नं . ६८ , ६९ हद्द 
उत्तरेस 

फॉरेस्ट गट नं. २७ हद्द 


अ . क्र . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील कळंभाड भो . ग्रामपंचायतीतील चिंचवाडी पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक १५ मार्च २०१६ रोजी कळंभाड भो. ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

डोईफोडी नदी 
पश्चिमेस 

खाजगी गट नं . ४६ हद्द 
दक्षिणेस 

मोखवाडी हद्द 
उत्तरेस 

धसई गाव हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ३ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 
___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील फांगुळगव्हाण ग्रामपंचायतीतील चिंचवाडी पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजी फांगुळगव्हाण ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

सावर्णे गाव हद्द 
पश्चिमेस 

साखरवाडी हद्द 
दक्षिणेस 

फांगुळगव्हाण हद्द 
उत्तरेस 

कुंभाळे हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ३ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 

९५ 
अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील टोकावडे ग्रामपंचायतीतील एकलेशावाडी पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१५ रोजी टोकावडे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ. क्र . 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


टोकावडे गाव हद्द 

बळेगाव हद्द 
मानिवली घो . गाव हद्द 

खापरी गाव हद्द 


दक्षिणेस 
उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील सोनावळे ग्रामपंचायतीतील भेऱ्याचीवाडी पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २ जून २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ रोजी सोनावळे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ. क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 
फॉरेस्ट हद्द 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


सोनगाव हद्द 


दक्षिणेस 


रामपूर गाव हद्द 
सोनावळे गाव हद्द 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील माळ ग्रामपंचायतीतील जांभुळवाडी पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी माळ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

मानिचीवाडी हद्द 
पश्चिमेस 

लाकुडपाडा हद्द 
दक्षिणेस 

माळ व सुकाळवाडी हद्द 
उत्तरेस 

काळु नदी 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक -( को. वि .पु.) - ५० - १३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील न्याहाडी ग्रामपंचायतीतील न्याहाडीपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक १९ जून २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजी न्याहाडी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ .क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

न्याहाडी गाव हद्द 
पश्चिमेस 

काळु नदी 
दक्षिणेस 

काळु नदी 
उत्तरेस 

पायरवाडी हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते. 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील भोरांडे ग्रामपंचायतीतील भोईरवाडी पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजी भोरांडे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

भोरांडे गाव हद्द 
पश्चिमेस 

डोंगरवाडी हद्द 
दक्षिणेस 

कल्याण नगर हायवे 
उत्तरेस 

फांगवे गाव हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ३ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक -( को. वि .पु.) - ५०- १३अ 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 
____ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील फांगुळगव्हाण ग्रामपंचायतीतील आंबेमाळी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २३ डिसेंबर २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजी फांगुळगव्हाण ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

जुन्नर तालुका हद्द 
पश्चिमेस 

फांगुळगव्हाण गाव हद्द 
दक्षिणेस 

मोरोशी गाव हद्द 
उत्तरेस 

फांगुळगव्हाण गाव हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ३ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


१०१ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 

अधिसूचना 
___ क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते. 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील बुरसुंगे ग्रामपंचायतीतील खेड ठाकुरवाडी पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक २२ जून २०१६ रोजी बुरसुंगे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

मुरबेवाडी हद्द 
पश्चिमेस 

बुरसुंगे गाव हद्द 
दक्षिणेस 

शेलगाव हद्द 
उत्तरेस 

अलवे गाव हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील किसळ ग्रामपंचायतीतील कातकरीवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक २६ जून २०१६ रोजी किसळ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ .क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


किसळ गाव हद्द 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


पारगाव गाव हद्द 


दक्षिणेस 


काळु नदी 
सायले गाव हद्द 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


१०३ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील सोनगाव ग्रामपंचायतीतील कातकरीवाडी पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० जून २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक १५ मार्च २०१६ रोजी सोनगाव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ. क्र . 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( १ ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


फॉरेस्ट स . नं . ९ हद्द 


फॉरेस्ट स . नं . ८७ हद्द 


दक्षिणेस 


खाजगी स . नं . ४ , ५ हद्द 


उत्तरेस 

खाजगी स . नं . ७, ८ व फॉरेस्ट स . नं . ९ हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६/ कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
____ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील रामपुर ग्रामपंचायतीतील सोंगाळवाडी पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजी रामपूर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ . क्र . 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 


उंबरपाडा गाव व खाजगी स . नं . ६० , ४ हद्द 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


दक्षिणेस 


मढ गाव हद्द 
मेंगाळवाडी गाव हद्द 
खाजगी स . नं . २ , ३ हद्द 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


१०५ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील रामपुर ग्रामपंचायतीतील उंबरपाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजी रामपूर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ. क्र . 


समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


खाजगी स. नं . ६१ हद्द 

रामपूर नाला 
खाजगी स . नं . ६१ हद्द 
खाजगी स. नं . ६१ हद्द 


दक्षिणेस 
उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक - ( को .वि . पु.) - ५० - १४ 


१०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील माळ ग्रामपंचायतीतील वडाचीवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक २२ जून २०१६ रोजी माळ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वेस 

जांभुळवाडी- भांगवाडी रस्ता हद्द 
पश्चिमेस 

मोठा नाला व फॉरेस्ट स . नं . ३८६ हद्द 
दक्षिणेस 

नाला वा भांगवाडी हद्द 
उत्तरेस 

काळु नदी व फॉरेस्ट स. नं . ३८५ हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


१०७ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील वेळुक ग्रामपंचायतीतील आळवेवाडी पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह , वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१५ रोजी वेळुक ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

बुरसुंगे व शाई गाव हद्द 
पश्चिमेस 

वनोटे गाव हद्द 
दक्षिणेस 

वेळुक गाव हद्द 
उत्तरेस 

शिरोशी गाव हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक - ( को . वि . पु. ) - ५० - १५ 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


M 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
____ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील रामपूर ग्रामपंचायतीतील मेंगाळवाडी पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजी रामपूर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ. क्र . 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


नाला 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


ताडाचा माळ व मढ गाव हद्द 


दक्षिणेस 

रामपूर गाव हद्द 
उत्तरेस 

सोंगाळवाडी 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


१०९ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील किसळ ग्रामपंचायतीतील ठाकुरवाडी पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजी किसळ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

रोठेपाडा व बळेगाव हद्द 
पश्चिमेस 

काळु नदी 
दक्षिणेस 

पारगाव ( भालकीचापाडा) हद्द 
उत्तरेस 

नडगाव व सोगाव, ता . शहापूर हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८, २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

__ अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 
____ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील मढ ग्रामपंचायतीतील मढवाडी पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ रोजी मढ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

मढ गाव हद्द 
पश्चिमेस 

दुर्गापुर नदी 
दक्षिणेस 

वाघवाडी नदी 
उत्तरेस 

मढ गाव हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील मढ ग्रामपंचायतीतील वाघवाडी पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ डिसेंबर २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक २४ जून २०१६ रोजी मढ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

फॉरेस्ट 
पश्चिमेस 

दुर्गापुर नदी 
दक्षिणेस 

फॉरेस्ट 
उत्तरेस 

मढवाडी हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक - ( को .वि .पु.) - ५० -१६ 


११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील मढ ग्रामपंचायतीतील आंबवणेवाडी पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ जानेवारी २०१६ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक २४ जून २०१६ रोजी मढ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ .क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

रामपूर नाला 
पश्चिमेस 

दुर्गापुर गाव हद्द 
दक्षिणेस 

मढवाडी हद्द 
उत्तरेस 

मढवाडी हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ ११३ 

अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील धसई ग्रामपंचायतीतील आंबवणेवाडी भवानीपेठ पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ डिसेंबर २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक २४ जून २०१६ रोजी धसई ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

आंबेकर नगर धसई गाव हद्द 
पश्चिमेस 

जिल्हा परिषद शाळा 
दक्षिणेस 

नाला 
उत्तरेस 

धसई मुख्य रस्ता 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक - ( को. वि . पु.)- ५० - १६अ 


११४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समह गाव म्हणन विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील धसई ग्रामपंचायतीतील इंदिरानगर पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक २४ जून २०१६ रोजी धसई ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ .क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

शितलादेवी मंदिर 
पश्चिमेस 

महात्मा गांधी विद्यालय 
दक्षिणेस 

धसई मुख्य रस्ता 
उत्तरेस 

धसई गाव स्मशानभूमी रस्ता 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


११५ 


अनुसूची- v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील धसई ग्रामपंचायतीतील चिखलीपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह , वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ डिसेंबर २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक २४ जून २०१६ रोजी धसई ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

धसई धरण 
पश्चिमेस 

समर्थ कृपा बैठक हॉल 
दक्षिणेस 

कळंभाड भो . रोड 
उत्तरेस 

श्री . मोरेश्वर भानुशाली राईस मिल 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील धसई ग्रामपंचायतीतील भुईपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह, वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; । 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग , कल्याण यांनी दिनांक २४ जून २०१६ रोजी धसई ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

डोईफोडी नदी 
पश्चिमेस 

धसई गाव हद्द 
दक्षिणेस 

धसई पर्छ रस्ता 
उत्तरेस 

चाफेगाव हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


११७ 


अनुसूची - V 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील भोरांडे ग्रामपंचायतीतील पेजवाडी पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजी भोरांडे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ . क्र . 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

( ३ ) 
फांगणे गाव हद्द 
करपटवाडी हद्द 
कल्याण नगर हायवे 

काळूनदी हद्द 


दक्षिणेस 
उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८ , २०१६ / कार्तिक १७, शके १९३८ 


अनुसूची - v 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
____ आणि ज्याअर्थी, मुरबाड तालुक्यातील झाडघर ग्रामपंचायतीतील बनाचीवाडी पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ ऑगस्ट २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग, कल्याण यांनी दिनांक २२ जून २०१६ रोजी झाडघर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , श्री . प्रभाकर देशमुख , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

डोंगरगाव हद्द 
पश्चिमेस 

केव्हारवाडी हद्द 
दक्षिणेस 

झाडघर गाव हद्द 
उत्तरेस 

करपटवाडी हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


